नियंत्रण कक्ष- अधिकारी व कर्मचारी 
यांच्या सेवा उपलब्ध करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- संकीर्ण-२०१८/७५४/प्र.क्र.१०२/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ जुले, २०१८ 


वाचा- १. शासन परिपत्रक, साप्रवि क्र.संकीर्ण1-१०९२/प्र.क्र.११२/९३/चौदा, दि.६ मे, १९९४ 
२. शासन परिपत्रक, साप्रवि क्र.संकीर्ण-१०९६/३८८/प्र.क्र.११२/९३/चौदा, दि.१ मार्च, १९९६ 
३. शासन परिपत्रक, साप्रवि क्र.संकीर्ण-१०१३/प्र.क्र.१/२०१३/चौदा, दि.२६ जून, २०१३ 
४. शासन परिपत्रक, साप्रवि क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१४०/चौदा, दि.१७ ऑक्टोबर, २०१७ 


परिपत्रक 


मुंबई मध्ये मार्च १९९३ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या संदर्भात तसेच अचानक उद्भवणाऱ्या इतर 
कोणत्याही आणीबाणीच्या परिस्थितीत त्या संदर्भातील माहिती मिळवून तातडीने उपाय-योजना करण्याच्या 
दृष्टीने शासनाने मंत्रालयात एक नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. 


२. या नियंत्रण कक्षासाठी सकाळी ८.००ते रात्री ८.०० व रात्री ८.०० ते सकाळी ८.०० अशा दोन सत्रांमध्ये 
अधिकारी /कर्मचारी यांच्या सेवा मंत्रालयीन विभागांना उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन परिपत्रक, सामान्य 
प्रशासन विभाग, क्रमांक संकिर्ण-१०९३/प्र.क्र.११२/९३/चौदा, दि.६मे, १९९४ व क्रमांक संकीर्ण- 
१०९६/३८८/प्र.क्र.११२/९३/चौदा, दि.१ मार्च, १९९६ अन्वये प्रत्येक विभागाला दिवसांचे वाटप करण्यात आले 
आहे. 


३. सन १९९६ पासून सन २०१३ पर्यंतच्या कालावधीत वेळोवेळी मंत्रालयात नव्याने विभाग निर्माण होऊन 
एकूण विभागांची संख्या २९ इतकी झाली होती. नियंत्रण कक्षासाठी मंत्रालयीन विभागांच्या दिवस वाटपामध्ये 
सुसूत्रता आणण्यासाठी या नव्याने निर्माण झालेल्या विभागांनाही नियंत्रण कक्षात काम करण्यासाठी दिवसाचे 
वाटप संदर्भ क्र.३ येथील क्र.संकीर्ण-१०१३/प्र.क्र.१/२०१३/चौदा, दि.२६ जून, २०१३ च्या परिपत्रकान्वये वाटप 
करण्यात आलेल्या दिनांकानुसार नियंत्रण कक्षासाठी अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवा उपलब्ध करून 
देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येत आहे. मात्र सन २०१३ ते २०१८ या कालावधीत मृद व जलसंधारण व 
विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग विभाग या दोन विभागांची निर्मिती झाली 
आहे. तसेच शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१४०/चौदा, दि.१७ ऑक्टोबर, २०१७ अन्वये मंत्रालय 
नियंत्रण कक्षामध्ये मंत्रालयीन विभागातून नियुक्‍ती करावयाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्या रचनेमध्ये बदल 
करण्यात आला असून सुधारीत रचना पुढील प्रमाणे आहे. 


१. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी- १ 


२. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (शिपाई)- १ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/७५४/प्र.क्र.१०२/का.१४ 


४.  यानुषंगाने सदर विभागांच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या संख्येच्या मर्यादेत प्रत्येक महिन्यातील किमान 
एका सत्राकरीता मंत्रालयीन नियंत्रण कक्षासाठी अधिकारी /कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यासाठी दिनांक 
२६ जून, २०१३ च्या परिपत्रकातील दिवस वाटपामध्ये दुरूस्ती करून नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या 
विभागांनाही दिवसाचे वाटप करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार या प्रकरणी दि.१ ऑगस्ट, २०१८ पासून 
व त्यापुढील प्रत्येक महिन्यासाठी सोबतच्या प्रपत्रात नेमुन दिलेल्या तारखांना त्यासमोर दर्शविलेल्या विभागांनी 
नियंत्रण कक्षासाठी आवश्यक तो अधिकारी / कर्मचारीवृंद उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच संबंधित विभागांनी 
त्याबाबतची माहिती प्रत्येक महिन्यांत त्यांना नेमून दिलेल्या तारखेस कमीतकमी एक आठवडा अगोदर नियंत्रण 
कक्षाच्या कामकाजासाठी संबंधित असलेल्या गृह विभागास व महसूल व वन विभागास पाठवावी व त्याची एक 
प्रत सामान्य प्रशासन विभागास पृष्ठांकित करावी. 

५. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०७२५१७१६५१९२०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
=I नि 


. र ment Of Maharashtra, ou=General 
| inal t | वे Z Admini: artment, postalCode=400032, 
st=Mahi 
4.20: ff9b0bb07e3c6556e724501d0cSeaSc63b3 
५ 146314d51ecdes7d026, 
M Uu ५ h ta 1 e Ka Zl serial INumber=77a529748c5e7c1ba7a66e81c654ba3492fdaSb 
29e076241db 1ba213ddedfde, cn=Imtiyaz Mushtaque Kazi 
Date: 2018.07.30 12:09:00 +05'30" 
सह सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव. 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
५. सचिव तथा संचालक (आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग), पहिला मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सह/ उप सचिव (आस्थापना), सर्व मंत्रालयीन विभाग 
७. अवर सचिव (मंनिक-१), मंत्रालय नियंत्रण कक्ष, पहिला मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती कार्या-१४. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/७५४/प्र.क्र.१०२/का.१४ 


शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग संकीर्ण-२०१८/७५४/प्र.क्र.१०२/का.१४ A 


दि.२७ जुलै, २०१८ चे सहपत्र 
प्रत्येक वेळ विभाग 
महिन्याचा 
दिनांक 
a | 2 3 
॥ ae | सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० सामान्य प्रशासन विभाग 
२ सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० नियोजन विभाग 
३ सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० गृह विभाग 
४ सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० वित्त विभाग 
4 सकाळी ८.०० ते FAM दिवशी सकाळी ८.०० ग्राम विकास विभाग 
द सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
७ सकाळी ८.०० ते रात्री ८.०० पर्यावरण विभाग 
रात्री ८.०० ते दुसर्‍या दिवशी सकाळी ८.०० गृहनिर्माण विभाग 
सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० जलसंपदा विभाग 
।__१०_ | सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० नगर विकास विभाग 
शि १ सकाळी ८.००ते रात्री ८.०० महिला व बालविकास विभाग 
रात्री ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१२ सकाळी ८.०० ते रात्री ८.०० मराठी भाषा विभाग 
रात्री ८.०० ते दुसर्‍या दिवशी सकाळी ८.०० नियोजन विभाग 
१३ | सकाळी ८.००ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० विधि व न्याय विभाग 
१४ । सकाळी ८.००ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० वित्त विभाग 
१५ सकाळी ८.०० ते रात्री ८.०० मृद व जलसंधारण विभाग 
रात्री ८.०० ते दुसर्‍या दिवशी सकाळी ८.०० पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१६ । सकाळी ८.०० ते दुसर्‍या दिवशी सकाळी ८.०० | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग 
१७ सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
१८ सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
%8 सकाळी C.00 TF रात्री ८.०० कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग 
रात्री ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० अल्पसंख्याक विकास विभाग 
२० । सकाळी ८.००ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० महसूल व वन विभाग 
२१ ।सकाळी ८.००ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० विधि व न्याय विभाग 
२२ । सकाळी ८.००ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० | कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 
२३ ।सकाळी८.००ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० गृह विभाग 
२४ सकाळी ८.०० ते रात्री ८.०० वि. जा. भ. ज., इ.मा.व. व वि. मा. प्र. 
कल्याण विभाग 
रात्री ८.०० ते दुसर्‍या दिवशी सकाळी ८.०० | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
२५ सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/७५४/प्र.क्र.१०२/का.१४ 


२६ ।सकाळी ८.००ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० | वैद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
२७ ।सकाळी ८.००ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० आदिवासी विकास विभाग 

२८ ।सकाळी ८.००ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० जलसंपदा विभाग 

२९ ।सकाळी८.००ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० महसूल व वन विभाग 

३० । सकाळी ८.००ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

३१ ।सकाळी८.००ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० सामान्य प्रशासन विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


